Reg . No. / NPCITY / 236/ 2015- 17 
Published on 28th July 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २८ ] 


गुरूवार ते बुधवार , जुलै २१-२७, २०१६/ आषाढ ३०- श्रावण ५, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १२९ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जुलै २०१६. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६. – 

क्र . टिपीएस - १८१६-९९४- प्र . क्र . ५१६- १६- यवतमाळ प्रदेश - नवि -१३ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेखिलेला ) च्या कलम ३ चे 
उप- कलम (१) मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे खालील “ परिशिष्ट " मध्ये नमूद केल्यानुसार निर्देशित हद्दीकरीता 
प्रदेशाची स्थापना करीत आहे आणि त्याचे नामांकन “ यवतमाळ प्रदेश ” म्हणून नियत करीत आहे. 


परिशिष्ट 


“ यवतमाळ प्रदेशा ” मध्ये संपूर्ण यवतमाळ महसूल जिल्ह्याच्या क्षेत्राच्या क्षेत्राचा समावेश असेल . 


टीप : - ( १ ) यवतमाळ प्रदेशाच्या हद्दी दर्शविणा- या नकाशाची प्रत खालील कार्यालयामध्ये व प्रादेशिक मंडळाची नियुक्ती झाल्यावर त्या मंडळाच्या 

कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी अवलोकनार्थ उपलब्ध असतील . 


( १ ) जिल्हाधिकारी , यवतमाळ 


( २ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना , यवतमाळ शाखा 


( ३ ) जिल्हा परिषद , यवतमाळ 
( २) सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in ( कायदे व नियम) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सावजी , 
अवर सचिव . 


अ- एक- अ- १ ( १३९० ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २१- २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १३० . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १५ जुलै २०१६ . 
क्र . टिपीएस - १८१६- ९९४ -प्र . क्र . ५१६ - १६- यवतमाळ प्रा . नि . मं .- नवि- १३ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे उप- कलम ( १) मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या 
अधिसूचनेद्वारे शासन निर्णय क्र . टिपीएस- १८१६- ९९४-प्र . क्र . ५१६- १६- यवतमाळ प्रदेश -नवि- १३ . दिनांक १४ -०७- २०१६ नुसार नियत केलेल्या 
यवतमाळ प्रदेशातील जमिनीचा वापर आणि विकास याचे नियोजन करण्यासाठी खालील व्यक्तींचा समावेश असलेले “ यवतमाळ प्रादेशिक नियोजन 
मंडळ ” या नावाने ( यापुढे “ उक्त मंडळ ” उल्लेखिलेले) प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे गठन करीत आहे . 


यवतमाळ प्रादेशिक नियोजन मंडळ 


अ . क्र . 


पद 


सदस्यांची नावे 


( २ ) 


( ३ ) 


अध्यक्ष 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ 


संचालक , नगर रचना यांचे प्रतिनिधी सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती 


स्थानिक प्राधिकरण सदस्य 


( १ ) अध्यक्ष , जिल्हा परिषद , यवतमाळ 
( २) अध्यक्ष, नगर परिषद , यवतमाळ 


तज्ञ व्यक्ती 


( १ ) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
( २) प्रादेशिक प्रमुख, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
( ३ ) महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र 
( ४ ) नगर रचना तथा नियोजन विषयक तज्ञ 


५ 


नगर 


सहाय्यक संचालक , नगर रचना, यवतमाळ 


" 


नगर रचना अधिकारी तथा 
सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ 


६ 


नामनिर्देशन स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्यात येईल . 


विधानसभा सदस्य 
( जास्तीत जास्त २ ) 


नामनिर्देशन स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्यात येईल . 


विधानपरिषद सदस्य 
( जास्तीत जास्त २ ) 


०२ . उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे कार्यालय सहायक संचालक , नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , यवतमाळ शाखा, प्रशासकीय 
इमारत , कक्ष क्र . १०३, तळ मजला , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , यवतमाळ ४४५ ००१ येथे राहील . 


०३ . उक्त गठीत केलेल्या प्रादेशिक नियोजन मंडळातील अनुक्रमांक ४ ( ४ ) येथे नमूद असलेल्या नगर रचना तथा नियोजन विषयक तज्ञ 
सदस्यांची नेमणूक संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, यांनी करावी . 

०४ . सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सावजी , 
अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २१- २७ , २०१६/ आषाढ ३०- श्रावण ५ , शके १९३८ 


3 


भाग १- अ (अ. वि . पु.), म. शा . रा., अ. क्र . १३१ ... 

__ मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जुलै २०१६ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ .: 


क्र . टिपीएस - १८१६ -९९४- प्र . क्र . ५१६ - १६ -बुलढाणा प्रदेश - नवि- १३ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेखिलेला ) च्या कलम ३ चे 
उप-कलम (१) मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे खालील “ परिशिष्ट ” मध्ये नमूद केल्यानुसार निर्देशित हद्दीकरीता 
प्रदेशाची स्थापना करीत आहे आणि त्याचे नामांकन “ बुलढाणा प्रदेश ” म्हणून नियत करीत आहे. 


उप 


परिशिष्ट 
“ बुलढाणा प्रदेशा ” मध्ये संपूर्ण बुलढाणा महसूल जिल्ह्याच्या क्षेत्राच्या क्षेत्राचा समावेश असेल . 
टीप :- (१ ) बुलढाणा प्रदेशाच्या हद्दी दर्शविणा- या नकाशाची प्रत खालील कार्यालयामध्ये व प्रादेशिक मंडळाची नियुक्ती झाल्यावर त्या मंडळाच्या 

कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी अवलोकनार्थ उपलब्ध असतील . 


( १ ) जिल्हाधिकारी , बुलढाणा 


( २ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना, अकोला शाखा 
(३ ) जिल्हा परिषद , बुलढाणा 
( ४) नगर रचनाकार, बुलढाणा 


( २ ) सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


पप 


संजय सावजी, 
अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १३२ . 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जुलै २०१६ . 


क्र . टिपीएस - १८१६-९९४ - प्र . क्र . ५१६- १६- बुलढाणा प्रा . नि . मं .- नवि - १३ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे उप - कलम ( १) मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या 
अधिसूचनेद्वारे शासन निर्णय क्र . टिपीएस - १८१६- ९९४ -प्र . क्र . ५१६- १६- बुलढाणा प्रदेश- नवि -१३. दिनांक १४ -०७- २०१६ नुसार नियत केलेल्या 
बलढाणा प्रदेशातील जमिनीचा वापर आणि विकास याचे नियोजन करण्यासाठी खालील व्यक्तींचा समावेश असलेले “ बलढाणा प्रादेशिक नियोजन 
मंडळ " या नावाने ( यापुढे “ उक्त मंडळ ” उल्लेखिलेले) प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे गठन करीत आहे . 


बुलढाणा प्रादेशिक नियोजन मंडळ 


अ . क्र . 


पद 


सदस्यांची नावे 


( १) 


( ३ ) 


१ 


अध्यक्ष 


जिल्हाधिकारी , बुलढाणा 


संचालक , नगर रचना यांचे प्रतिनिधी सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती 


स्थानिक प्राधिकरण सदस्य 


(१ ) अध्यक्ष, जिल्हा परिषद , बुलढाणा 
( २) अध्यक्ष, नगर परिषद , बुलढाणा 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २१-२७ , २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


( ३ ) 


नियोजन मंडळ चालू 
( १) (२) 
४ तज्ञ व्यक्ती 

( १ ) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(२) प्रादेशिक प्रमुख, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
( ३ ) महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र 

( ४) नगर रचना तथा नियोजन विषयक तज्ञ 
नगर रचना अधिकारी तथा 

सहाय्यक संचालक , नगर रचना, अकोला 
सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ 
विधानसभा सदस्य 

नामनिर्देशन स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्यात येईल . 
( जास्तीत जास्त २ ) 
७ विधानपरिषद सदस्य 

नामनिर्देशन स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्यात येईल . 
( जास्तीत जास्त २) 
०२ . उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे कार्यालय नगर रचनाकार , नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , बुलढाणा शाखा, प्रशासकीय इमारत , 
१ ला मजला , कक्ष क्र . ७- ब बुलढाणा बस स्टॅडसमोर , बुलढाणा ४४३ ००१ येथे राहील . 

०३ . उक्त गठीत केलेल्या प्रादेशिक नियोजन मंडळातील अनुक्रमांक ४ (४) येथे नमूद असलेल्या नगर रचना तथा नियोजन विषयक तज्ञ 
सदस्यांची नेमणूक संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , यांनी करावी. 
०४ . सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने . 


जज७ 


संजय सावजी , 
अवर सचिव . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १३३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्र . कक्ष २१-जिपपंसनि- कावि - ४६४ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम ९ ( १ ) ( ब ) व ( २ ) ( ब ) अन्वये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष यांचे नाव राजपत्रात प्रसिद्ध करणेबाबत तरतूद आहे . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम ९ ( १ ) ( ब ) व ९ ( २ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी (भाप्रसे) जिल्हाधिकारी, वाशिम याद्वारे दिनांक २९-०६- २०१६ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा परिषद , वाशिम 
येथील विशेष सभेत पुढील अडीच वर्षाच्या कालावधीकरीता निवडून आलेले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ज्यांची नावे खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे आहेत 
असे जाहीर करतो. 


अनुसूची 


जिल्हा परिषदेचे 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे 

नाव व पत्ता 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्ष यांचे 

नाव व पत्ता 


नाव 


जिल्हा परिषद, वाशिम 


( २ ) 
सौ . हर्षदा दिलीपराव देशमुख 
मु . पो . हिवरा रोहीला , 
ता . जि . वाशिम 


श्री . चंद्रकांत सुभाषराव ठाकरे 
मु . पो . कासोळा , ता . मंगरुळपीर , 
जि . वाशिम 


वाशिम : 
दिनांक १२ जुलै २०१६ . 


राहुल द्विवेदी ( भा . प्र. से.), 
जिल्हाधिकारी , वाशिम . 


